महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.१०५/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २६ ऑगस्ट, २०१९ 


आदेशा 


संदर्भ- शासन आदेशा क्र. PTN-2098/CR १०५/१४, दि. ०८.२०१९ 


श्री.सिध्दार्थ रामभाऊ खरात, सह सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची संदर्भाधिन 
शासन आदेशान्वये मा.रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण यांचे 
खाजगी सचिव या पदावर पाच वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आताया शासन आदेशान्वये श्री.सिध्दार्थ रामभाऊ खरात, सह सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग यांच्या प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार नवीन अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत श्री.सतिठा जगदेवराव तिडके, उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२६१७५७३८१३०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्र.स., मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. सह/उप सचिव (RAT), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. श्री.सतिश जगदेवराव तिडके, उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


